रेशीम विकास कार्यक्रम 

पायाभुत सुविधा निर्मिती व 
अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण 
या योजनेंतर्गत सस्मिरा (SASMIRA) 
संस्थेस निधी वितरीत करणेबाबत 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०१८/ प्र. क्र. ७२/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगूरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा- 

१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक- धोरण २०१७/प्र.क्र.६/टेक्स- ५ 
दिनांक १५ फेब्रूवारी, २०१८ 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक-प्रवियो-१०१८/प्र.क्र.४५/रेशीम कक्ष, 
दिनांक ३ मे , २०१८ 

३. सस्मिरा संस्थेचे पत्र क्र. 5१5॥॥॥२॥/॥२ & D /1228/2017-18, दिनांक ३१ जानेवारी, २०१८ 


प्रस्तावना- 
राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ हे शासन निर्णय दिनांक १५.०२.२०१८ अन्वये जाहीर करण्यात 
आले आहे. या धोरणात रेशीम शेती व त्या आधारीत पुरक उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. राज्यात रेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास व्हावा यासाठी राज्य शासनाच्या 
व केंद्र शासनाच्या अनेक योजना कार्यरत आहेत. रेशीम उद्योगामध्ये रोजगार निर्मितीला असणारा वाव 
विचारात घेवून रेशीम उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी राज्यातील रेशीम 
शेती व रेशीम उद्योग वाढीसाठी पायाभुत सुविधा निर्माण करणे व अस्तित्वातील सुविधांचे 
बळकटीकरण ही योजना शासन निर्णय दिनांक 34, २०१८ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. कृषि 
आधारीत-वस्त्रोद्योग/एंग्रोटेक्स्टाइल उत्पादनांची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी कापड गुणवत्ता 
प्रमाणीकरण करण्यासाठी Gas Chromatography Mass Spectroscopy ही सुविधा राज्य 
शासनाच्या सहभागाने उभारण्याचा प्रस्ताव सस्मिरा या केंद्र पुरस्कृत संस्थेने दि.3१ जानेवारी, २०१८ 
च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यानुषंगाने BS या संस्थेस महाराष्ट्रातील एंग्रोटेक्स्टाइल 
उत्पादनांचा अभ्यास करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

SASMIRA अर्थात Synthetic and Art Silk Mills Research Association ही संस्था 

वस्त्रोद्योगाशी संबंधित कृत्रिम व प्रक्रीया उत्पादनावर संशोधन करणारी संस्था आहे. ही संस्था 
वस्त्रोद्योगात कार्यरत असलेल्या उद्योजकांना शास्त्रीय व तांत्रिक सल्ला पुरविण्याचे कार्य करते. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/ प्र. क्र. ७२/रेशीम कक्ष 


२. कृषि आधारीत-वस्रोद्योग/एंग्रोटेक्स्टाइल उत्पादनांची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी कापड 
गुणवत्ता प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुविधा राज्य शासनाच्या सहभागाने निर्माण करण्याचा प्रस्ताव 
SASMIRA या संस्थेने सादर केला होता. त्यास अनुसरून Ta उत्पादनांची गुणवत्ता तपासणी व 
प्रमाणीकरण करण्याच्या कामी उपयुक्‍त ठरणारे Gas Chromatography Mass Spectroscopy ही 
तपासणी करणारी सुविधा SASMIRA या संस्थेव्दारे राज्यात उभारण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत 
आहे. Gas Chromatography Mass Spectroscopy ही तपासणी करणारी सुविधा SASMIRA या 
संस्थेला निर्माण करण्यासाठी रुपये ७०,०००००/- (अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष Ara) इतका निधी 
संचाळक (रेशीम) यांच्या मार्फत SASMIRA या संस्थेला वितरीत करण्यास याद्वारे मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 

३. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-पुरक २०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३ दि. २७.७.२०१८ नुसार 
लेखाशीर्षा २८५१६५८३ खाली मंजूर झालेली पुरक मागणी रुपये १०० लक्ष पैकी ७०% रक्कम खर्च 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर लेखाशीर्षा खाली 
रु. ७०.०० लक्ष इतका निधी खर्च करण्यासाठी उपलब्ध झाला आहे. 

४. वरीलप्रमाणे SASMIRA या संस्थेला मंजूर करण्यात आळेली एकूण रक्‍कम रु. ७०,०००००/- 
अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष मात्र) मागणी क्र. व्ही ०२-२८५१- ग्रामोद्योग व लघुद्योग, १०७-रेशीम उद्योग 

०१) विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०१)(०२) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ रेशीम विकास 
कार्यक्रमांतर्गत पायाभुत सुविधा निर्मिती व अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण करणे, (दत्तमत) 
(कार्यक्रम) (२८५१६५८३), ३३- अर्थसहाय्यय या लेखाज्ीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून हा भागविण्यात यावी. 

च्‌. Gas Chromatography Mass Spectroscopy ही तपासणी सुविधेचा लाभ राज्यातील 
वस्त्नोद्योगाला व रेशीम उद्योगाला होण्यासाठी SASMIRA हया संस्थेकडून कोणत्या सुविधा उपलब्ध 
करून देण्यात येतील याबाबत संचालक (वस्त्रोद्योग व संचालक(रेशीम) यांच्याकडून अटी व शर्ती 
विहीत करण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. सदर अटी व शर्तीचे पालन करणे SASMIRA 
हया संस्थेला बंधणकारक राहील, या अधीन सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

६. सदर निधी खर्च करतांना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थस २०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 
दि. २.४.२०१८ अन्वये निधी वितरणासंबंधी विहीत केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता संचाळक (रेशीम) 
यांनी करावी. 

७. सदर निधी कोषागारातुन आहरण व संवितरण करण्यासाठी संचालक (रेशीम) यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/ प्र. क्र. ७२/रेशीम कक्ष 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
अनौस-४६७/२०१८/व्यय-२ दि.०१.०९.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वित्त विभागाच्या सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असुन त्याचा संकेताक क्र. २०१८११२०१३१५५९३८०२असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Ashish 
Anaclet Lopes 


Digitally signed by Ashish Anaclet Lopes 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
Marketing And Textiles Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=97¢1663938db95bf4b157b5906fb45b1 7fdf64e8db800c 
9618de046d6e51497c, 
serialNumber=4c6918b7f13f76b97aa93b0d155291c61823c6e1d6 
78a555f6eb04d1a38750cf, cn=Ashish Anaclet Lopes 

Date: 2018.11.20 13:24:31 +05'30" 


(आ.अ.लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर 


३. कोषागार अधिकारी, नागपूर 


४. अ.मु.स., नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई 
५. अ.मु.स., वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई 


६. सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
७. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 


८. संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर 


९. सह सचिव Gera), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 


१०.उप सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 


११. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 


१२. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, टेक्स १(ऑओ/ टेक्स १ (ब)/टेक्स-२/ टेक्स ३/ टेक्स ४ व 


टेक्स ५, स.प.व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 


१३. निवड नस्ती (रेशीम). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


